महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील 
“वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२३/प्र.क्र. २६५/सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: २५ एप्रिल, २०२३ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९ फेब्रुवारी, 
२०१६. 
२) शासन शुध्दिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१८/प्र.क्र.२/आठ, दिनांक ७ फेब्रुवारी, 
२०१८. 
३) झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मभाप-१०८७/१४/सीआर-२/८७/२०, दिनांक 30 
डिसेंबर १९८७. 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” या पदावर दोन वर्षांच्या 


परिविक्षा कालावधीकरीता सदर शासन आदेशात असलेल्या खालील तक्त्यात नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या 
नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. या yen सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत गठित स्वतंत्र मंडळाने केलेल्या 


शिफारशीनुसार “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ”या पदावर शासन सेवेत प्रथम PYM करण्यात आलेल्या आहेत. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा येथे नमूद शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात आल्या असून,वैद्यकीय 
अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ या पदावर पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचा दोन 
वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 


कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन आदेडा :- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 


समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२३/प्र.क्र. २६५/सेवा-३ 


कालावधी या परिच्छेदातील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद दिनांकास (म.नं.) 


समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक (म.पू) स्तंभ H.9 मध्ये नमूद 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र नाव कार्यालय वै.अ. पदावरील | परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन | वै.अ. पदावरील 
रुजू झाल्याचा | कालावधी समाप्त | कालावधी पुढे | सेवा नियमितपणे 
दिनांक केल्याचा दिनांक | ढकलल्याची | oo चालू ठेवण्याचा 
कारणे | दिनांक 

a २ ३ | ४ | षु & fF 

| डॉ. दिलीप | पोलीस मुख्यालय आवार | दि. २७.०९.१९९५ | दि. १८.०२.१९९८ ] १४५दिवस दि. १९.०२.१९९८ 
प्रल्हाद सुपे | दवाखाना, मुंबई जी 


2. 


3 


8. 


आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा अभियान संचालक, रा.आ.अ., मुंबई यांना कळविण्यात येते की, Sat 
वैद्यकीय अधिकारी यांच्या पुढील वेतनवाढी नियमानुसार व विहित तरतुदीनुसार मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने 
तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 


सदर शासन आदेशा वाचा येथे नमूद शासन निर्णय/शुध्दीपत्रक यांमधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग 
प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४१०२०५६१५०६१७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रति, 


ANJAY 
DHONDU 
DAGALE 


Digitally signed by SANJAY DHONDU 


DAGALE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=91c5ac1bc356eb88dac279997¢20 
6f0bc13ac253742cc3f97488b07c83657b5f, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=02E1EAC848EB66AA47BB93 


1E6668D24F8AEF7B3F3FA0341F35962CC8 
5B518C62, cn=SANJAY DHONDU DAGALE 


(सं. धों. डगळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२३/प्र.क्र. २६५/सेवा-३ 


२) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 


३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 


४) महालेखापाल, लेखापरीक्षा- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 

५) महालेखापाल, लेखापरीक्षा- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 

६) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई 
७ उपसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय (ठाणे) 

८) जिल्हा शल्य चिकित्सक (मुंबई) 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी (मुंबई) 


qo) संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत 


११) निवडनस्ती (कार्यासन, सेवा-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


